शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासुन विद्यमान विनाअनुदानित 
पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांच्या 
नावात बदल करण्यास फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, 
नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शासन 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. -६३२४२४ HTED- 98024/94/2023-MHT/(TE-4) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २१ जून, २०२३. 


संदर्भ :- १) फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांचा मान्यता आदेशा दि.०५.०५.२०२३ 
२) फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांचा मान्यता आदेश दि.१५.०९.२००५ 
३) आखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ५-२२-२२९८/२००८ 
(११६) दि.१६.०७.२००८ 
४ संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र.१०/डी.फार्म/ पीसीआय 
नाव बदल /२०२३/४१९, दिनांक ०५/०६/२०२३. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील विद्यमान विनाअनुदानित पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थांच्या नावात बदल 
करण्यास फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली व आखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांनी उपरोक्‍त 
संदर्भ क्र.१ ते ३ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. तसेच सदर मान्यतेस अनुसरून संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावाचे अनुषंगाने शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासुन विद्यमान विनाअनुदानित औषधनिर्माणशासत्र पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थांच्या नावात बदल करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासुन फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
खालील *“प्रपत्र-अ” मधील नमुद विद्यमान विनाअनुदानित औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थांच्या 
नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र-अ 
अ. | संस्थेचा संस्थेचा पीसीआय संस्थेचे जुने नाव संस्थेचे नवीन नाव 
क्र. । डिटीई कोड 
कोड 
5279 PCI- 974 Jagdamba Education Society’s Jagdamba Education Society’s 
S.N.D. Diploma College of Pharmacy SND Institute of Pharmacy 
4269 PCI- 113 Shri Sadashivrao Patil Shikshan Sanstha, | Anurag College of Pharmacy 
Shri Sadashivrao Bhoyar Institute of 
Pharmacy 


शासन निर्णय क्रमांकः €-६३२४२४ HTED- १४०२५/१५/२०२३-॥॥-ा/(1६-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२३०६२११३२७५४४४०८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शा 
6 DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER ॥0 

A N | L R A G H U N AT H TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mi ra, 
2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc9058 175992 109e62d3f571 9b9dfb87a9657 
9dc30c265d67ce, 

KAT KA R pseudonym=75C11252335D0BA578468AE6E544C1 1FDBC35C9A, 
serialNumber=2356D82C73E8A0C7B6DA68B65 1 1197206B94720842C 
DAS76FEBEBF84581FC52A, cn=ANIL RAGHUNATH KATKAR 
Date: 2023.06.21 13:28:51 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

३. संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 

४. संबंधीत संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 

५. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत 
कुंज, नवी दिल्ली-११००७०. 

६. फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल्स बिल्डींग, कोटला रोड, एजवान-इ-गालिबमार्ग, नवी 
दिल्ली, 

७. विभागीय अधिकारी ,अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, दुसरा मजला, 
इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर बिल्डिंग NITE कॅम्पस, विहार लेक रोड, पवई, मुंबई., 

८. निवड नस्ती, तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


